सरकारी अभियोक्ता यांना व्यावसायिक फी 


मंजूर करण्याबाबत. 
आर्थिक गुन्हे विभाग,मुंबई येथील गु.र. 
क्र.७४/२००७ व गु.र.क्र.५५/२००९ या 
गुन्ह्यामधून उद्भवणाऱ्या खटल्यात 
मा.एम.पी.आय.डी. विशेष न्यायालय क्र.३६ व 
मा.सत्र न्यायालय,मुंबई येथे कामकाज 
पाहण्यासाठी. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१३/प्र.क्र.१३०/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई-४ ०० 032 
दिनांक : १९ नोव्हेंबर,२०१८ 


संदर्भ:- शासन अधिसुचना,विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-१०१३/ओ.एस.४८/डी-१४, 
दिनांक २५/०१/२०१८. 


शासन निर्णय:- 


आर्थिक गुन्हे विभाग, मुंबई येथील गु.र.क्र.७४/२००७ व आर्थिक गुन्हे विभाग, मुंबई येथील 
गु.र.क्र.५५/२००९ या प्रकरणात उद्भवलेल्या एम.पी.आय.डी.केस क्र.१५/ २०१३ मध्ये 
मा.एम.पी.आय.डी. विशेष न्यायालय क्र.३६ व मा.सत्र न्यायालय,मुंबई येथे शासनाच्या वतीने 
न्यायाळयीन कामकाज पहाण्यासाठी अँड.श्री.उमेशचंद्र यादव-पाटील यांची विधि व न्याय विभागाने 
वरील दि.२५/०१/२०१८ च्या अधिसूचनेन्वये विहोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती केली 
आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.उमेशचंद्र यादव-पाटीळ यांना खालीलप्रमाणे फी अदा 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 

अ) मा.सत्र न्यायाळय,मुंबई येथील प्रत्येक परिणामकारक सुनावणीस - ₹१०,०००/- 


बो) मुंबई बाहेरील प्रत्येक सुनावणीस - ₹२०,०००/- 


क) मुंबई बाहेरील इकॉनॉमी वर्गाने प्रत्यक्ष केळेला प्रवास व निवास खर्च. 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे 
अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.उमेशचंद्र यादव- 
पाटील यांना उपरोक्‍त फी व्यतिरिक्त अपरिणामकारक सुनावणी फी किंवा अन्य कोणत्याही 
प्रकारची फी वा भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१३/प्र.क्र.१३०/पोल-१० 


3. यासाठी येणारा खर्च विभागाच्या मागणी क्र.बी-१, "२०५५ पोलीस - (००)(१०८), राज्य 
मुख्यालय पोलीस, (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना- (२०५५ ००९७), २८- व्यावसायिक सेवा" 
या लेखाशिर्षाखाळील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी 
विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 
४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६७/१८/व्यय-७, दिनांक 
२९/०५/२०१८ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
uy, सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. २०१८१११९१५४२०१८७२९ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kishor Shyamrao Bhalerao 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


. 
Ki S h O [| S hya mM fa O Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ce6f6edd7e1 dfc6b4d6b65b7d93aa1aldbcf0ec79c 
7214385 0ff6e8fdcb4c0d, 
serialNumber=94524ab889e2fa9e6bfe5e1e58426881bc36b 


B h a | e fa O 968ffd0f45ce2d4bd3ff527ded2, cn=Kishor Shyamrao 


Bhalerao 
Date: 2018.11.19 15:45:49 +05'30' 


(किशोर शामराव भालेराव) 
उप सचिव (विधि),गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई. 

३. पोलीस उप आयुक्त, आर्थिक गुन्हे शाखा, पोलीस आयुकत कार्यालय, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा)-१/२,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर. 
५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. विधि व न्याय विभाग (का १४) मंत्रालय, मुंबई. 
टू 

९ 


. वित्त विभाग (व्यय- ७, मंत्रालय, मुंबई. 
. अँड.श्री.उमेशचंद्र यादव-पाटील, ३१९, मिथा FAM, नॅशनल रेस्टॉरट च्या वरती, पहिला 
मजला, ऑफिस क्र.७, शहिद भगत सिंग रोड, फोर्ट, मुंबई ४०० 009, 
१०. निवडनस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


